शासन परिपत्रक क्रमांकः भानिम-२०२२/प्र.क्र.७०/लोलेस, 


विभागाकडून / विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणा-खालील 
कार्यालये / राज्य शासकीय सार्वजनिक उपक्रम / 
स्वायत्त संस्था यांनी जारी केलेल्या मागणी नोटीस / 
वसूली नोटीसमध्ये लेखापरिक्षण परिच्छेदाचा उल्लेख न 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक, क्रमांक : भानिम-२०२२/प्र.क्र.७०/लोलेस, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ ऑक्टोबर, २०२२. 


परिपत्रक 


वाचा:- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक भानिम- १०९४ / प्र.क्र.३१२/ लोलेस, 
दि.१६ एप्रिल,१९९६. 
२) महालेखाकार, (लेखापरीक्षा-॥), नागपूर यांचे TA Do. No. Legal 08॥/२०२२-२३/1.९०. / 
८७, Date- १६/०८/२०२२ 


प्रस्तावना : 
लेखापरिक्षण पथकाने निर्गमित केलेले निरीक्षण अहवाल गोपनीय स्वरुपाचे असल्यामुळे लेखापरिक्षण 

पथकाने निर्गमित केलेल्या गोपनीय निरीक्षण अहवालाचा संदर्भ विभागीय चौकशी किंवा न्यायालयीन 
प्रकरणात देण्यात येऊ नये, अशा सूचना सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख / 
कार्यालयीन प्रमुख / सार्वजनिक उपक्रम यांना संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या होत्या. 
a आता महालेखापाल (लेखापरीक्षा) ॥, यांनी संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये असे निदर्शनास आणून दिले 
आहे की, राज्य शासकीय सार्वजनिक उपक्रम आणि स्वायत्त संस्था या त्यांना येणे असलेल्या रकमांसंदर्भात 
बजावत असलेल्या मागणी नोटीस / वसूलीच्या नोटीसांमध्ये लेखापरिक्षण परिच्छेदांचा उल्लेख करीत 
असल्यामुळे बाधित पक्षकारांकडून न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात येत असलेल्या दाव्यामध्ये महालेखापाल 
कार्यालयास प्रतिवादी करण्यात येत आहे. 
३. जेव्हा प्रचलीत कायदे / नियम/ विनियम / शासन निर्णय अथवा परिपकान्वये दिलेल्या सूचना किंवा 
मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा भंग होतो, त्याचवेळेस महालेखापालांच्या कार्यालयाकडून प्रारुप अहवालात आक्षेप 
उपस्थित केला जातो. सदर आक्षेप मान्य नसल्यास संबंधित विभाग/ कार्यालयाकडून त्याचे त्याचवेळी निरसन 
केले जाणे अपेक्षीत असते. जर संबंधित आक्षेपांचे निरसन झाले नाही तर तो अंतिम अहवालात कायम राहतो. 
अंतिम अहवालातील आक्षेप स्वीकारणे किंवा योग्य त्या समर्थनासह तो फेटाळणे आणि आवश्‍यक असल्यास 
संबंधितांवर वसूलीच्या नोटीसा बजावणे हे विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजाचा भाग आहे. 

४. महालेखापालांच्या निरिक्षण अहवालात जरी एखाद्या बाबतीत शासनास येणे असलेल्या तथापि वसूली न 
झालेल्या रकमांच्या उल्लेख करण्यात आला असला तरी सदर निरीक्षण अहवालातील आक्षेपांआधारे 
संबंधितांवर वसूलीच्या नोटीसा बजावताना, निरीक्षण अहवालातील आक्षेपांचा उल्लेख न करता, मुळात ज्या 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः भानिम-२०२२/प्र.क्र.७०/लोलेस, 


कायदा / नियम / विनियम/ शासन निर्णय / आदेश इत्यादीन्वये सदर रकमा वसूलपात्र होत्या, त्याचा उल्लेख 
करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे आता या परिपत्रकान्वये कळविण्यात येत आहे की, सर्व विभागाकडून / 
विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील कार्यालये / सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्त संस्थांकडून त्यांना 
येणे असलेल्या रकमांसंदर्भात बजाविण्यात येत असलेल्या मागणी नोटीस / वसूली नोटीस यांमध्ये लेखा 
परिच्छेदांतील आक्षेपांचा उल्लेख करण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी. 
कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ए/"/५/.॥8१॥8॥/959॥॥॥9.00९.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१००३१७०१२८३५०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 

| N D RAJ E ET DEPARTMENT, postalCod\ 3: ht 
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f454c43 147bSda1e34861e2984e91793 
७6७0: 

=CADB26A943AA 15444490C64B66C7EE464C4ADOSA, 

S A M B H AJ | G O R E =D4994742192306FCC1DEASAADD3810639506519F 

‘A652B919767B98B04E905A18, cn=INDRAJEET SAMBHAJI GORE 


2022.10.03 17:09:15 +05'30' 


( इंद्रजित गोरे) 
शासनाचे उप सचिव 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


६. सर्व सन्माननीय विधान परिषद /विधानसभा व संसद सदस्य, 
७. सर्व मंत्राळयीन प्रशासकीय विभाग, 
८. मंत्रालयीन सर्व प्रशासनिक विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख, 


प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख 


९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ शाखा / अपील शाखा), मुंबई 


१० 


१८ 
१९ 


२०. 


. प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 

प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, मुंबई 

मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पुणे / नागपूर / औरंगाबाद / अकोला / अमरावती / ठाणे / नाशिक / 


सोलापूर / मुंबई, 


२१. 


विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भानिम-२०२२/प्र.क्र.७०/लोलेस, 


२२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२३. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

२६. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई , 

२८. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकणभवन, नवी मुंबई, 

२९. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
३०. सर्व कोषागार अधिकारी, 

३१. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 

३२. निवड नस्ती ( BISA) , वित्त विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


